वाचा: १. 


प्रस्तावना :- 


शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय, 
नागपूर संस्थेस ३ टेस्ला एमआरआय सिस्टिम 
मशिन टर्न की सह परत खरेदी (बाय बॅक ऑफ 
ओल्ड मशिन) करण्यास सुधारीत प्रशासकीय 
मान्यता प्रदान करण्याबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक : जीएचएन-२०१९/प्र.क्र.२२०/प्रशा-१ 
गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय आवार, नवीन मंत्रालय, 
९ वा मजला, लोकमान्य टिळक मार्ग, मुंबई -४०० ००१, 
दिनांक : २४ डिसेंबर, २०२१ 
शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, क्र. भांखस-२०१४/प्र.क्र.८२/भाग- 
॥/ उद्योग-४, दिनांक ०१/१२/२०१६. 


, शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, क्र.खरेदी-२०१६/ प्र.क्र.२४०/ आरोग्य- 


८, दिनांक २६/०७/२०१७. 


. शासन निर्णय, वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग, क्र. जीएचएन- 


२०१९/प्र.क्र.२२०/प्रशा-१, दिनांक ३१/०८/२०१९. 


. जिल्हाधिकारी तथा अध्यक्ष, प्रबंधन समिती, जिल्हा खनिज प्रतिष्ठान, नागपूर यांचे 


आदेशा क्र.१३२/०९२०१९, दिनांक १९/०९/२०१९. 


. आयुक्त (8.81), वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन संचालनालय, मुंबई यांचे पत्र क्र. 


संवैशिवसं/यंसाख/जिवायो/झ्ावैमवरुनागपूर/सु.प्र.मा./म/१४९९६/२०२१, दिनांक 
१८/११/२०२१. 


. जिल्हाधिकारी तथा अध्यक्ष, प्रबंधन समिती, जिल्हा खनिज प्रतिष्ठान, नागपूर यांचे 


आदेशा क्र.जिपना/सुप्रमा-कोविड-१९/३११/२०२१, दिनांक ०१/१२/२०२१. 


. आयुक्त (8.81), वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन संचालनालय, मुंबई यांचे पत्र क्र. 


संवैशिवसं/यंसाख/शावैमवरुनागपूर/२०२१-२२/१५२०६/२०२१,दि.२०/१२/२०२१. 


शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय, नागपूर या संस्थेकरीता जिल्हा खनिज 


प्रतिष्ठान यांच्यामार्फत प्राप्त अनुदानातून रुपये १५ कोटी इतक्या रक्कमेची ३ टेस्ला एम.आर.आय. 


सिस्टीम टर्न की सह परत खरेदी (बाय बॅक ऑफ ओल्ड मशीन) करण्यास संदर्भ क्र.३ येथे नमूद 


शासन निर्णयान्वये काही अटींच्या अधीन राहून प्रशासकीय मंजूरी प्रदान करण्यात आली आहे. 


२. सदर प्रशासकीय मान्यतेच्या अनुषंगाने हाफकीन महामंडळाकडे यंत्रखरेदीचे मागणीपत्र 


पाठविण्यात आले आहे. सदर अनुषंगाने निविदा प्रक्रिया राबविण्यात आली. तथापि, सदर निविदेला 


शून्य प्रतिसाद प्राप्त झाल्याने निविदा प्रक्रिया रद्द करुन नव्याने निविदा राबविण्यात आळी. सदर 


राबविण्यात आलेल्या निविदा प्रक्रियेत यंत्रसामुग्नरीची किंमत मूळ प्रशासकीय मान्यता दिलेल्या 


किंमतीपेक्षा जास्त आली आहे 


शासन निर्णय क्रमांकः जीएचएन-२०१९/प्र.क्र.२२०/प्रशा-१ 


३. शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय, नागपूर या संस्थेस ३ टेस्ला एम.आर.आय. 
सिस्टीम टर्न की सह परत खरेदी करण्यास सन २०२१-२२ या आर्थिक वर्षात जिल्हा खनिज 
प्रतिष्ठान, नागपूर अंतर्गत जिल्हाधिकारी तथा अध्यक्ष, प्रबंधन समिती, जिल्हा खनिज प्रतिष्ठान , 
नागपूर यांच्या संदर्भ क्र.६ येथे नमूद प्रशासकीय मान्यता आदेझाव्दारे अतिरिक्‍त रुपये ३.३८ कोटी 
निधी मंजूर झालेला आहे. त्यास अनुसरुन प्रस्तुत प्रकरणी यंत्रखरेदीचे सुधारीत प्रशासकीय 
मान्यता आदेश शासन स्तरावरुन निर्गमित करणेबाबत संचालनालयाने संदर्भ क्र. ७ येथे नमूद 
पत्रान्वये शासनास विनंती केळी होती. संचालनालयाने सादर केलेल्या सदर प्रस्तावास मंजूरी 
देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 


शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय, नागपूर या संस्थेस जिल्हा खनिज प्रतिष्ठान, 
नागपूर यांच्या संदर्भ क्र.४ व ६ येथील आदेशास अनुसरुन रुपये १८,३८,००,०००/- (अक्षरी रुपये 
अठरा कोटी अडतीस लक्ष फक्त) इतक्या रक्कमेची "3.0 टेस्ला एम.आर.आय. सिस्टिम टर्न की 
सह-विथ बाय बॅक ऑफ ओल्ड मशिन" खालील तक्त्यात दर्शविलेल्या तपश्ीलानुसार खरेदी 
करण्यास या झासन निर्णयान्वये पुढील अटींच्या अधीन राहून सुधारीत प्रशासकीय मान्यता प्रदान 
करण्यात येत आहे. 


यंत्राचे नाव नग | प्रतिनग किंमत | दिनांक ३१/०८/२०१९ सुधारित 
संख्या (रु. मध्ये) रोजीच्या शासन प्रशासकीय 
आदेझामध्ये नमूद एकूण | मान्यतेची किंमत 
किंमत (रु. मध्ये) (रु. मध्ये) 
3.0 टेस्ला q 92,3¢,00,000 44,00,00,000 92,3¢,00,000 
एम.आर.आय. 
सिस्टिम टर्न की 
सह-विथ बाय बॅक 
ऑफ ओल्ड मशिन 


१ शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय, नागपूर येथे स्थापित करण्यात येणारी सदर 
यंत्रसामुग्री खरेदी करण्यास जिल्हा खनिज प्रतिष्ठान, नागपूर यांचे मार्फत निधी उपलब्ध 
होईल, या अटीच्या अधीन राहून सुधारीत प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात येत आहे. 


२) यंत्रसामुग्रीच्या सुधारित किंमतीची खातरजमा संबंधित संस्था व संचालनालयाने केलेली 
आहे. 


३ सदर यंत्रसामुग्रीची विनिर्दिष्टे व्यापक, सर्वसमावेशक असून त्यानुसार यंत्रपुरवठा करु 
शकणारे किमान तीन उत्पादक/पुरवठादार यांचेकडून तीन निविदा प्राप्त होऊ शकतील 
अशा प्रकारची आहेत, असे आयुक्त (वैद्यकीय शिक्षण) यांनी प्रमाणित करावे. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः जीएचएन-२०१९/प्र.क्र.२२०/प्रशा-१ 


४ सदर विषयी शासन समक्रमांकाच्या दिनांक 3१/०८/२०१९ मधील शासन निर्णयातील अन्य 
सर्व अटी व यंत्रनिहाय खर्च भागविण्याकरीता अनुदानाचे माध्यम कायम राहील. 


२. शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्रमांक: विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/१३/विनियम, दिनांक 
१७.०४.२०१५ अन्वये तसेच वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका भाग-१, उप विभाग -२, अनुक्रमांक-३, 
नियम क्रमांक-७ अनुसार प्रशासकीय विभागास असलेल्या अधिकारान्वये हा शासन निर्णय निर्गमित 
करण्यात येत आहे. 


3. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२११२२७१३०८४३९११३ असा आहे. हा निर्णय 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by SUDHIR JAYA 
SHETTY 

Date: 2021.12.27 15:33:00 +05'30' 
Adobe Reader version: 11.0.20 


(सुधीर शोट्टी) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 


अध्यक्ष, जिल्हा खनिज प्रतिष्ठान, विनिमय परिषद, नागपूर 

महालेखाकार-२ (लेखा परिक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र, नागपूर 
व्यवस्थापकीय संचालक, हाफकिन बायो-फार्मास्युटीकल्स कॉपोरेशन लि., मुंबई 
जिल्हाधिकारी तथा अध्यक्ष, प्रबंधन समिती, जिल्हा खनिज प्रतिष्ठान, नागपूर 
आयुक्त (वैद्यकीय शिक्षण), वैद्यकीय शिक्षण आणि संशोधन संचालनालय, मुंबई 
संचालक, वैद्यकीय शिक्षण आणि संशोधन संचालनालय, मुंबई 

अधिष्ठाता, शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय, नागपूर 

. जिल्हा कोषागार अधिकारी, नागपूर 

निवडनस्ती (प्रशा-१). 


cc “८७ AD -O 


o~ 
ae 
. 


on 6 & 


पृष्ठ 3 पैकी 3 


